आषाढी एकादशी निमित्त पुणे, सातारा, 

सोलापूर या जिल्हयांतून मार्गक्रमण करणाऱ्या 

विविध संतांच्या पालख्यांसोबत असणाऱ्या 
वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी 

पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तिर्थवि २०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/योजना-६, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०१ डिसेंबर,२०२२. 


संदर्भ:- १) ग्रामविकास विभागाचा शासननिर्णय क्र. तीर्थवि २०१९/प्र.क्र.१२१/यो-६, दि.०१ 
जुले, २०१९. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांचे पत्र 
क्र.जिप/58॥//पालखी-२०/७१/२०२२, दिनांक-०३/०६/२०२२. 


प्रस्तावना - 

मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दिनांक ११ जुन २०१३ रोजी बैठकीत आषाढी 
एकादशीनिमित्त पुणे, सातारा, सोलापूर या जिल्हयातून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या 
पालख्यासोबत असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी पाळखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना, 
पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतीच्या मागणीच्या 40% रक्‍कम उपलब्ध करुन 
द्यावी व उर्वरित ५०% रक्कम ग्राम विकास विभागाने संबंधित जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध करुन द्यावी 
असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्र 
क्र.०२ अन्वये निधीची मागणी केली आहे. सबब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांना 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रु.२२५००.०० लाख 
इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. 


२. सदर अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत आषाढी एकादशीनिमित्त पुणे या 
जिल्हयातून मार्गक्रमण करणाऱ्या विविध संतांच्या VSR असणाऱ्या वारकऱ्यांना सोयी-सुविधा 
पुरविण्यासाठी पालखी मार्गावरील ग्रामपंचायतींना अनुदान देण्यासाठी रु.३७.०० लक्ष इतका निधी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. सोबत देयकाचा तपशिल जोडला आहे. 


3. सदर निधी आव्यक बाबींवरच खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा परिषदांनी 
शासनास व महाळेखापालांस सादर करावे. 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी सदर निधी वितरीत करतांना संदर्भाधिन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, दि.०१ डिसेंबर, २०२२ 


षु. सदर अनुदान मागणी क्र.एल-०३ "२५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम-१९६- 
जिल्हापरिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (०७ ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता 
अनुदान (रु.२.०० कोटी ते रु.२५.०० कोटीपर्यंत) (२५१५ २५२१) -३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (दत्तमत) 
या या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व त्याच 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. सदर वितरण सुधारित मासिक विवरणपत्राच्या मर्यादेत आहे. 


9. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४ 
एप्रिल, २०२२ अन्वये अटीची व शर्तीची पुर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११२०८२८४४२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KALU ae 
GONYA 
VALVI = =~ 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

2) मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

५) विभागीय आयुक्त, आयुक्‍त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 

६) जिल्हाधिकारी ,जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे 

७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद , पुणे 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०) नियोजन विभाग,(का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६ ,अर्थसं १७) मंत्राळय,मुंबई ३२. 

१२) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का.यो-६), ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, दि.०१ डिसेंबर, २०२२ 


देयकाचा तपशिल 


ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्र.तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६,दि.०१.१२.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र मांचे नाव य रक्‍कम य रक्कमेच्या ५०% 
रू. वितरीत रक्‍कम रू. 
पालखी मार्गावरील विसावा व मुक्काम ग्रामपंचायतीला स्वच्छतेसाठी | ७४१७५१९.०० | ३७०००००.०० 
१ निधी 


एकूण रक्‍कम 


७४१७५१९.०० 


३७०००००.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


